राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 

केंद्र PRAM अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कव्हरेज व 
पाणी गुणवत्ता या घटकासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी 
अनुदाने (लेखाशिर्ष-२२१५ ९८४४). 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्र. राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२/(भाग-१)/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, HHS मार्केटजवळ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २३ मार्च, २०१८ 


वाचा : १. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र.ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४(आ)/पापु-७, 
दिनांक १७ मार्च, २०१०. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.जी-११०११/२/२०१७-वॉटर-१/३२, दिनांक १९/०५/२०१७ 
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.डब्ल्यू-११०२०/१९७/२०१५-वॉटर-१/५२, दिनांक ०९/०८/२०१७. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. विघयो-२०१०/प्र.क्र.२६/विघयो, दि. १३/०४/२०१७. 
५. संचालक (वित्त), नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. मजीप्रा/वित्त-२/निधी/६३, दिनांक ०६.०३.२०१८ 


प्रस्तावना- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून अनुसूचित जाती उपयोजना या 
अंतर्गत प्राप्त झालेल्या केंद्र हिऱ्याच्या अनुदानासंदर्भात आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५ 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ७८९, अनुसूचित जातींकरीता fears घटक योजना, ०१, अनुसूचित जाती उपयोजर्नेतर्गत योजना, 
(09) (०१ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) (केंद्र हिस्सा), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ 
९८४४) या लेखाशिर्षाखाली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास कव्हरेज व पाणी गुणवत्ता या अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनांसाठी अनुदाने मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनांकरीता उपरोक्त घटकांसाठी २२१५ ९८४४ या 
लेखाशिर्षाखाली रु. २०,००,००,०००/- (रुपये वीस कोटी मात्र) एवढे अनुदान कव्हरेज व पाणी गुणवत्ता या घटकासाठी 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (3८/॥/॥8) पुढील अटींवर मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 
अटी:- 

(0 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने हे अनुदान सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केवळ अनुसूचित जाती 
उपयोजनेंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातींचे प्राबल्य असलेल्या 
(Rural habitations having majority of/Dominated by SC population) भागांमधील नळ पाणी 
पुरवठा योजनांसंदर्भात कव्हरेज व पाणी गुणवत्ता या घटकासाठी केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांनुसार खर्च करावयाचे आहे. 

(ll) संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

(ll) वरील अटी/शर्तींची संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांकडून पुर्तता होत आहे याची शासनाला खात्री करुन घेता 
यावी म्हणून महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्यास लेखा परिक्षणाकरीता संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांची पुस्तके व लेखे पाहण्याचा अधिकार 
राहील. महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा 
संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२/(भाग-१)/पापु-१० 


(IV) 


(VI) 


(VII) 


(VIII) 


(IX) 


शासन परिपत्रक, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र. आरसीएन-१८९/सीआर 3020/22, दिनांक 
०५/०९/९० मधील सुचनेप्रमाणे सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकांना संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी विभागीय आयुक्त 
(विकास शाखा), यांना व कार्यासन पापु-१०/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
सादर करावे. त्याचप्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालय, मुंबई/नागपूर व पापु-१० कार्यासनास 
सादर करावे. 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कव्हरेज व पाणी गुणवत्ता या घटकाखाली हाती 
घेतलेल्या योजनांसाठीचा खर्च हा ५०% केंद्र निधीतून व ५०% राज्य निधीतून करणे आवश्‍यक आहे. 
केंद्र व राज्य हिळड्यातून केलेल्या खर्चाची नोंद न चुकता, IMIS या प्रणालीवर पुढीलप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी 
तसेच सदर नोंदी पुढीलप्रमाणे वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात याव्यात. 

अ. भौतिक दृष्ट्या १००% पूर्ण परंतू आर्थिक दृष्ट्या अपूर्ण योजना. 

ब. > ७५ ते < 900% भौतिक दृष्ट्या पूर्ण. 

क. >५०ते < ७५% भौतिक दृष्ट्या पूर्ण. 

क. > २५ ते < ५०% भौतिक दृष्ट्या पूर्ण. 
तसेच BDS प्रणालीवर मुक्‍त केलेली रक्‍कम संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्वरीत संबंधित कोषागारातून 
काढण्याची कार्यवाही करावी. कोषागारातून रक्‍कम वेळीच न काढली गेल्यास तसेच सदर रक्‍कम या शासन 
निर्णयात नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी न वापरण्यात आल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांची राहील. 
सर्वप्रथम, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना यापूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीमधून ग्रामीण पाणी 
पुरवठा योजनांसाठी करण्यात आलेला सर्व खर्च प्रथम IMIS प्रणालीवर अद्यावत करण्यात यावा. जिल्ह्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार देयक तयार असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी निधी मागणी असल्याने वितरीत 
करण्यात आलेला निधी सदर योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. तसेच केंद्र हिऱड्यांतर्गत उपलब्ध करून दिलेला 
निधी पाणी पुरवठा योजनांना वितरीत करतांना केंद्र शासनाच्या IMIS संकेतस्थळावर खर्चाची नोंद होत 
असल्याची खात्री करण्यात यावी. 
सदर निधी सन २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षाच्या कृती आराखड्यात 
समाविष्ट असलेल्या गावांच्या योजनांसाठीच खर्च करावा. तसेच उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी 
उपयोगात आणण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून खर्चाचे नियोजन करावे व उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास 
वेळीच सादर करावीत. 


२. या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुक्त करण्यात आलेला निधी रु. २०,००,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये-वीस कोटी मात्र) बाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक, (वित्त) (श्री. सुधाकर डांगे) यांच्या स्वाक्षरीने तयार 
केलेले व उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री. म. भ. सावंत) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक (वित्त), (श्री. सुधाकर डांगे) यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
(श्री. म. भ. सावंत) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरहू रक्‍कम एनईएफटी (९६५) प्रणालीद्वारे 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२/(भाग-१)/पापु-१० 


३. यावर होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ७८९, अनुसूचित जातींकरीता 
विशेष घटक योजना, ०१, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत योजना, (०१) (०१) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अनुसूचित 
जाती उपयोजना) (केंद्र हिस्सा), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ ९८४४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन 
२०१७-१८ साठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दिनांक ३०.०६.२०१७ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी वित्त विभाग परिपत्रक 
दिनांक १८.०४.२०१७ मधील अनुक्रमांक ७ ते १८ मधील अटींची तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक 
१ते ८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटींची पुर्तता होत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३२३१२३५१९१९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deelip Pandurang Patil 


७ 
D ) e e | | p DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 


Supply And Sanitation Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=381 0fd2c32f384 1 df60ca68a27ae5 Ofdbc9fd6c506fF 


p a n d U fa n g p a t | | d334325871d684bf3eef9, cn=Deelip Pandurang Patil 


Date: 2018.03.23 12:37:37 +05'30' 


(दिलीप पां. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
६. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४३)/वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी(पापु-०४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती/पापु-१० 


०८ av aA :-? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


